वाचा :- 


सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता 
शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालयांना 
आवश्‍यक असणा-या औषधे, सर्जिकल्स 
साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची रु.४.१३ कोटी 
रक्कमेची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू 
खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १५ फेब्रुवारी २०२४ 


, शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः संकिर्ण- 


२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशासन-२, दि. ०६.०२.२०१५ 


. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५. 


, शासन निर्णय उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-॥, 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


. दिनांक १७.०३.२०२३ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला “ सन २०२३ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १३”. 


. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अधिसूचना क्र. संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.८७/आरोग्य-८, दिनांक 


१०.०५.२०२२३ 


. शासन निर्णय उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, 


दिनांक ०७.०५.२०२१. 


. शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक - वैशिवि- 


२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक ०५.०९.२०२३ 


. शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक - वैशिवि- 


२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४.०२.२०२४ 


. आयुकत, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक:9॥॥- 


23094/2/2022-PROCR, दिनांक ०५.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालयाच्या 


अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व रुग्णालयांना आवश्‍यक असणा-या औषधी, 


सरजिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत 
करण्यासाठी रु. ७७.३७ व रु. २४.९३ कोटी एवढ्या रक्‍कमेस विभागाच्या अनुक्रमे संदर्भ क्र. ७व ८ 


वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संचालनालय अधिपत्याखालील 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 


संस्थेतील औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबीच्या साठ्याचे अवळोकन करुन आयुक्त, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन व संचालनालयाने संदर्भ क्र. ९ वरील दिनांक ०५.०२.२०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये रु. 8.93 कोटी रक्कमेची औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदीचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार, संचालनालय अधिनस्त २३ शासकीय वैद्यकीय/दंत 
महाविद्यालयांना आवश्‍यक औषधे, Utes साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यासाठी रुपये ४.१३ कोटी एवढ्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील दिनांक १७.०३.२०२३ रोजीच्या 
अधिसूचनेनुसार निर्माण करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व 
रुग्णालयांना लागणारी औषधी, सर्जिकल्स साहित्य, रसायणे, उपकरणे व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी 
करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त २३ शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालये व रुग्णालयांना 
आव्यक असणा-या परिशिष्ट ब मधील नमूद १३ ]ोड्युलमधीलळ एकूण १९ प्रकारच्या औषधी, 
सर्जिकल्स साहित्य, रसायणे, कन्झ्युमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबी ज्यांची किंमत रु. १० लक्षपेक्षा जास्त 
आहे, san बाबींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडून करण्यासाठी रु. 
४,१३,४१,७११/- (रुपये अक्षरी चार कोटी तेरा लाख एक्केचाळीस हजार सातशे अकरा फक्त) इतक्या 
Tera संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. ९ वरील प्रस्तावातील खाळीळ तक्त्यात नमुद बाबींसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. बाबींचे नाव बाबीची संख्या एकूण खर्च रुपये 
क्र. 
ae =| Injections Drugs ९ २२९२५२९६ 
२ Surgical Dressing > ७७५८८०० 
3 Surgical Drugs 3 ५७२३२३८२३५ 
8 Surgical Non Drug 2 २७१७७४५ 
पु Tablet Capsule 2 २२०६०२५ 
एकूण १९ रु.४,१३,४१,७११/- 


सदर प्रशासकीय मान्यता, खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अटीव शार्ती:- 
१) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडून खरेदी करावयाचे औषधी, सर्जिकल्स 
साहित्य, रसायणे, कन्झुमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबींची आवश्‍यकता / मागणी याची 
शहानिशा / खातरजमा संचालनालयाने करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 


२) सदर विषयी “ शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र: 
भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद विहित 
कार्यपद्धतीचे अनुपालन करावे. 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील 

तरतूदीनुसार रुपये १०.०० लक्षपेक्षा कमी किमतीच्या औषधी, सरजिकल्स साहित्य व 

तद्‌नुषंगिक बाबींचे मागणीपत्र महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणास पाठविण्यात 

येणार नाही याची दक्षता संचालनालयाने घ्यावी. 

सदर शासन निर्णयातील तक्त्यात व विवरणपत्र-ब मध्ये नमुद खरेदी विषयक बाबींबाबत 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांच्या संदर्भ क्र. ८ व ९ वरील 
प्रस्तावासह जोडळेळी तपशिलवार माहिती तात्काळ महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरणास उपलब्ध करुन द्यावी. 

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडून सदर औषधी, सरजिकल्स साहित्य व 

तद्‌नुषंगिक बाबी प्राप्त करुन घेण्यासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद केळेळा सन २०२३- 

२०२४ या वित्तीय वर्षात (२१) सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्ठांतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेला 

संस्थानिहाय निधी तात्काळ महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणास वर्ग करण्यात 

यावा. 

सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा 

विहित मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७ खरेदीविषयक बाबींची द्विरुक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 

सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडे 

सादर केलेल्या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या मागणीपत्रानुसार 

औषधे व अन्य बाबींचा पुरवठा झाल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित 
संस्थेच्या अधिष्ठाता यांची राहील. 

२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ९ येथे नमुद अटी व शर्तीची पुर्तता करण्याची व उक्त खरेदी प्रचलित 

नियमानुसार व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, वैद्यकीय 

शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई व सह संचालक, खरेदी कक्ष, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

३. सदर खरेदी करिता होणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात (२१) सामुग्री व पुरवठा या 

उद्दिष्टातर्गत उक्त शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र-अ* मध्ये नमुद संस्थांच्या लेखाशिर्षाखाली 

उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. वैद्यकीय शिक्षाण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६.०२.२०१५ च्या विवरणपत्र-अ 

मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, वित्तीय अधिकार भाग दुसरा मध्ये नमुद अनु क्रमांक 

४५, नियम क्रमांक १६९ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये सदर शासन 

निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2 


o~ 
— 
ma 


Tae) 
nm 


= 


< 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१४२८२४७६१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
MAHADEO ®* 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT 0 


F 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c6 
25¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
jalNumber=C 1 DO8CFDEE92DA209D709F54 


seri 
56D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FEDO3DCF7 
93D3, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND. 
Date: 2024.02.15 04:47:59 -08'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, नागपूर/मुंबई. 

२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (खरेदी कक्ष), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
८ 

र 


, सर्व अधिष्ठाता/अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालय व रुग्णालये. 
. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 


(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /प्रशा-२, 
दिनांक १५/०२/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र संस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष एकूण रक्कम रुपये 

ES Government Medical College and General Hospital, १४३७५०० 
Baramati(229°0G C8) 

2 Sir J.J.group hospital, Mumbai(2290942 9) १९२९१३८६९० 

3 Sasoon General Hospital, Pune(22909§24) 9809330 

छु Gokuldas Tejpal Hospital, ॥॥५॥॥०9(२२१०१६०७७ २६६५६४ 

y St.Geogres Hospital, Mumbai(2290948 2) १३९९६३२ 

व Shri Guru Govind Singh Memorial Government Hospital, १५०६६४६ 
Nanded(229093332) 

‘ Vilasrao Deshmukh Government Medical science ३९५८१६० 
institute (Hospital), Latur(22904 909) 

Z Sarvopchar Rugnalaya ,Dhule(229033§4) ४११८४४ 

९ Government medical college, Parbhani(229°H4&§&4) (9193 &3§0 

Es Government Medical College, Satara(2290E8 49) ७५०२६३२ 

Ey Urban Health Center, Bandra(2290320§) 443280 

a Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical २३३५५० 
College and Hospital, Ambajogai(229029(9&) 

१३ Government Medical College and Hospital, २१८४०० 
Gondia(2290G322) 

ag Government Medical College and Hospital, १५५७०० 
Akola(22904 992) 

ay Shri Vasantrao Naik Medical College and Hospital, २८००० 

$ 

Yavatmal(2290334 2) 

a6 Superspeciality Hospital, Chhatrapati Sambhajinagar १६९२८० 
(२२१०॥-०५१) 

१७ IGGMCH MAYO HOSPITAL, NAGPUR(22909&88) ६२३७६२२ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 


र Health Unit, Paithan, Chhatrapati Sambhajinagar १३२३४४ 
(२२१०३८२४) 

१९ Government Medical College, 943990 
Dharashiv(229°0Ho8 ¢) 

Government Medical College, २१०८७५ 

व 5॥0॥॥५॥५(२२१०७९२२) 

a Chhatrapati Pramila Raje General Hospital, १३६६४ 
Kolhapur(22904084) 

= Government Medical College and Hospital, ८१४८०० 
१७9०५॥(२२१०१६४३) 

93 Shree.Chahtrapati Shivaji Maharaj General १२७७० 


Hospital, Solapur(22909&§& 9) 


Total 


MAHADEO 
GIRDHARI 
JOGDAND 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625 
€3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F545 
6D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FEDO3DCF793 
D3, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 

Date: 2024.02.15 04:48:29 -08'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


KKKKKKKKEKKEKKEKRKEK 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


रु. ४,१३,४१,७११/- 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 


(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /प्रशा-२, 


दिनांक १५/०२/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र-ब 
अ.क्र औषधी बाबींचा तपशिल प्रतिनग दर | एकूण । एकूण रक्कम (रुपये) 
रुपये संख्या 

i १०७१ - Rabies Vaccines Human (cell २५२ १६००० ४०३२००० 
Culture) potency of not less than 2.4 Units 
per vial |.P. For ID Use (Tissue Culture Anti 
Rabies Vaccines) Inj 4m vial 

Q १३७० - Immunoglobulin Human Normal 4% ८४०० ४२२ २५४४८०० 
for Intravenous use 4gm (IVIG) १००॥॥ vial 

३ १७९९ - Heparin Sodium 4000 |.U./ml Inj 2019.69 १४४०० २९८९५८४ 
Gml Vial 

8 १९२६ - Heparin Low molecular wieght 948.84 43000 २०७२८५० 
&0mg/0.&ml Inj PFS 

षु १९२८ - Albumin Human २०% Inj १००॥ ३६०२.४४ 939 २६३३३८३.६४ 
bottle 

द १९८८ - Erythropoitin 2000].U./9.0ml_ Inj १३६८.८९ २००० २७३७७८० 
P.F.S. 

(9 २२४७ - Ceftriaxone Sodium 4gm Inj १५.५७ १०९५०० १७०४९१५ 

ट २८४९ - Meropenam १ gm Inj 943.199 १०००० १५३७१०० 

र ३५०८ - Rabies Antiserum १५०० IU/4ml Inj ४२५.६७ 3830 १६७२८८३.१ 
IM & SC 

हिं ११९९ - Bandage Cloth as per Schedule Fil ४३६.८ ११३५० ४९५७६८० 
of Drugs and Cosmetics Act १९४० Than of 
qoocm x २० Mtrs. 

हि १२६९ - Rolled Bandage as per schedule FIl २८ ६१००० १७०८००० 
of Drugs and Cosmetics Act १९४० Size १५ 
cm x & Mitrs. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 


१२ १६३७ - Absorbent Cotton Wool ।.? Packet 936.48 ८००० १०९३१२० 
of 400 gm Net 

93 २२२६ - Epidural Anaesthesia set १६७ ११९५ १२०९ १४४४७५५ 

१४ 2384 - Arterial catheter set २०७ १६७५ १००० १६७५००० 

१५ २३९६ - Arterial catheter set २२७ २१७८.४ १२०० २६१४०८० 

१६ १४६८  - Ventilator Tubings  928- २८६ ५००० १४३०००० 
Paediatric/Neonatal Disposable 

१७ १७९३ - Ventilator Tubings  size-Adult 920.34 १०७०० १२८७७४५ 
Disposable 

ष्ट १६७१ - Amoxycilln ५०० mg + Clavulanic षु २०९१४३ १०४५७१५ 
acid 924mg Tab 

१९ २७७६ - Metformin ५००॥७ Tab १.६५७६ (9०00०0 ११६०३२० 
एकूण रक्‍कम रु.४,१३,४१,७११/- 


KKKKKKKKEKKEKRKKRKKKKKER 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


